बुलढाणा, या जिल्ह्यासाठी पालक 
मंत्री म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ जुले, २०१८. 


१) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र : संकीर्ण २०१४/ प्र.क्र.१३/ शिकाना/१८-अ, 
दिनांक:२६ डिसेंबर, २०१४ 
२) शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्र. शाकानि १०१४/ प्र.क्र. ७३(१ /१८(र.व 
का.), दिनांक: ९ जुले, २०१६, व शाकानि २०१४/प्र.क्र.७३ (२)/१८ (र.व HT), 
दिनांक: ९ जुले, २०१६ 
३) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/शिकाना/ १८-अ, 
दिनांक: ९ ऑगस्ट, २०१६ 
8) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/शिकाना /१८-अ, 
दिनांक: ९ नोव्हेंबर, २०१६ 
५) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक : २९ डिसेंबर, २०१६ 
६) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक:२६ जुले, २०१७. 
७ शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०१८ 
८) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०१८ 
९) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक : ५ फेब्रुवारी, २०१८. 
१०) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र.संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ, 
दिनांक: ७ फेब्रुवारी, २०१८ 


शासन परिपत्रक : 

संदर्भ क्र. १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ व १० येथील शासन परिपत्रकान्वये मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री 
यांच्या जिल्हा पालकमंत्री व सहपालकमंत्री म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये बुलढाणा 
जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत असून बुलढाणा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री 
म्हणून मा.राज्यमंत्री यांची पुढीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे नाव 
| १. | बुलढाणा श्री.मदन येरावार,पालकमंत्री 


२. उर्वरित जिल्ह्यांच्यापालकमंत्री पदाच्या नेमणूका उपरोक्‍त दिनांक २६ डिसेंबर, २०१४, दिनांक ९ 
ऑगस्ट, २०१६ , दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०१६, दिनांक २९ डिसेंबर, २०१६, दिनांक २६ जुले, २०१७, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.१३/१८-अ 


दि. १५ जानेवारी, २०१८, दि.१७ जानेवारी,२०१८, दि. ५ फेब्रुवारी, २०१८, व दि.७ फेब्रुवारी,२०१८ च्या 
शासन परिपत्रकाप्रमाणे कायम राहतील. 


>> सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१८०७०५१७०५२५५७०७ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


94) 
१६) 


Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 
S H | VAJ | DN: c=IN, o=Personal, 


2.5.4.20=cace7d2ea64c6e6543e03a796e1b05a4c2 


8b727e17119e6a62359e3a91 36b4be, 
R A G H U N AT H postalCode=400603, st= MAHARASHTRA, 


serialNumber=e08a9964fa889 14fd0b0956696e82 

2b221982cc926ec215f4b3ac3db9582d97e, 
DA U N D cn=SHIVAJI RAGHUNATH DAUND 

Date: 2018.07.06 13:24:47 +05'30' 


(शिवाजी दौंड) 
सचिव(प्र.सु.व.र.व.का) 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई ४०००३२ 
सर्व मा.संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

सर्व संबंधित जिल्हा पालक सचिव 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास 
आणण्यात यावे) 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

निवड नस्ती (का.१८३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


